केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ 
“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र. ३१४/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१, दिनांक 
२७.०४.२०२३२. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१, दिनांक 
०८.०६.२०२३. 
४. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२३- 
पीटी व इ., दिनांक २९.१०.२०२३. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-१/सी/यो/प्र. क्र. ४५/व्या.प्र./१८३/२०२३-२४, दिनांक :- २०.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ करीता “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत दिनांक 
२९.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र 
प्रकल्पांच्या विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र 
उपयोजनअंतर्गत रु. ७७२६.३३ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक WA अहवाल मंजूर केला आहे. 
३. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. १०६७.४१४ प्रथम हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. 
८६४.१६९ लक्ष असा एकूण रु. १९३१.५८३ लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत दिनांक २९.०९.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या 
विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटकांतर्गत MH २५५ अंतर्गत रु. ८१२.९७ लक्ष TMH २५३ अंतर्गत रु. 
७३२.२९ लक्ष निधी खालील ARIA नमूद केल्याप्रमाणे Single Nodal Agency (SNA) खात्यात वळती 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. (रु. लाखात) 


Single Nodal Agency (SNA) चा तपठिल 5९५ खात्यामध्ये वळती 
करावयाची रक्‍कम (रु. लाखात) 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (8949) 

MH Code- MH २५५ 

Project Tiger (Non-Recurring) 

SNA Code - MHNGo009G283 

SNA Account No - 80892402990 


८१२.९७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र. ३१४/फ-१ 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (४१५१) 

MH Code- = MH 243 

Project Tiger (Recurring) 

SNA Code - MHNGooo049& 232 

SNA Account No - 80898083033 


७३२.२९ 


2. 


31) 


व्याघ्र प्रकल्प या केद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत पेंच, मेळघाट, बोर, 
नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांसाठी होणारा 
खर्च |) अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता रु. ४८७.७८ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(०४) 
व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय अनुदान) (२४०६ १२४३) ॥ त्या अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा ४०% 
करीता रु. ३२५.१९ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (४० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१०२) 
॥) आवर्ती बाबींसाठी रु. ३६६.१५ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे 
संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(२३) व्याघ्र प्रकल्प (५० % केंद्रीय 
अनुदान) (२४०६ ए१२२) IV) त्या अनुरुप ५० % राज्य हिस्सा रु. ३६६.१४ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण 
व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२४) व्याघ्र 
प्रकल्प (५० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१३१) (सोबतच्या विवरणपत्रानुसा सन २०२३-२०२४ मध्ये 
अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


आ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी ?॥/5 प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता ३१- 


उ) 


w) 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा विनीयोग करण्यात यावा. 
तसेच संदर्भ क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी विहीत कार्यपध्दीतीनुसार शासनास परत 
करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत odor निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपञीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र 
शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 


सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, प्रधान 


मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांचा DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र. ३१४/फ-१ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ३९९/व्यय-१०, दिनांक : 
२६.१०.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे असे नमूद करणे अपेक्षित होते. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१६४३३२४७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
V | V F K V | AY एफ त्या o=Personal,ttle=4179, 
pseud =133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2. eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af9163 
2f6c0! , postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialN er=3b 1 afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356cc5edc76102e8ff88 
¢7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2023.11.08 17:05:51 +05'30' 
(विवेक srt) 
महसूल व वन विभाग 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
८. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 
९. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१०. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
११. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी १०.२३/प्र.क्र.३१४/फ-१, दिनांक :- ०७ नोव्हेंबर, 


२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
CONSOLIDATED GENERAL 

Budget Head 39-Grants-in-aid 
२४०६ १२४३ (General) ४८७.७८ 
२४०६ 8१०२ (General) ३२५.१९ 
Total £42.89 
२४०६ A422 (General) ३६६.१५ 
२४०६ 8१३१ (General) 3६६.१६ 
Total (932.28 
Grand Total १५४५.२६ 


KkKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


